महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- असब-१२२३/प्र.क्र.२१/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ जून, २०२३. 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 

Par] २ 3 Po 4 

ie श्री. | प्रसाद रामचंद्र शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नगर विकास विभाग 

२ श्री. । रणजित शिवाजीराव अहिरे जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

3 | श्री. | निलेश मधुकर फाळके सार्वजनिक आरोग्य विभाग | इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

४ | श्री. | विक्रम निवृत्ती ढमाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

५ | श्रीमती | कौमुदी रविद्र मरगज सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८२०५९२९४९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अवर सचिव ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे .मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः असब-१२२३/प्र.क्र.२१/१४ 


३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग ( संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

८. निवडनस्ती कार्या.१४. 


